महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम 
अंमलबजावणी वर्ष सन २०१२-१३ 
मधील तंटामुक्‍त गाव पुरस्कारासाठी 
गावांची नावे घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०९१३/१५३९-४२/प्र.क्र-१५५/पोल-१५ 
गृह विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक: २३ एप्रिल, २०१५ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-०९१३/१५३९-४२/प्र.क्र-१५५/पोल-१५ 
दि.३ सप्टेंबर, २०१४ 
2) WSR महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/४०/ ९०६९/ 
मगातंमुगा-जि.बा.मु./२०/२०१५ दिनांक ९/४/२०१५ व दि. १५/४/२०१५. 
शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधिन क्र. १ येथे नमूद केलेल्या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील 


पृ.क्र.५ मध्ये अ.क्र. ६ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्‍यातील सुपा पोलीस 
ठाणे अंतर्गत स्तंभ क्र. ५ (गावाचे नांव) मध्ये “वाघुंडे बु.” याऐवजी “वाघुंडे खु.” असे 
वाचावे. 

पृ.क्र. ८ मध्ये अ.क्र. ११ वरील पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील खेड तालुका/पोलीस 
ठाणे अंतर्गत स्तंभ क्र. ५ (गावाचे नांव) मध्ये “कहु/कोयाळी/दरकवाडी” याऐवजी 
“कोयाळी तर्फे वाडा” असे वाचावे. 

पृ.क्र. १० मध्ये अ.क्र. १५ वरील औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यातील सिल्लोड 
तालुका/पोलीस ठाणे अंतर्गत स्तंभ क्र. ५ (गावाचे नांव) मध्ये “म्हसला (बु.)” या ऐवजी 


“म्हसला (खु.)” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०९१३/१५३९-४२/प्र.क्र-१५५/पोल-१५ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०१५०४१८११५०३७५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ramdas 


Ramdas \ ४०४५५. 


Khomane, C = IN, 5 


S a h e b [ a O 0 Po Maharashtra 


= Desk Officer 
Date: 2015.05.05 11:04:17 


Khomane :%% 


(रा.सा.खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४.मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
५.सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
७.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
९.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तंमुगा-०९१३/१५३९-४२/प्र.क्र-१५५/पोल-१५ 


१४. सर्व परिक्षेत्रांचे विशोष पोळीस महानिरीक्षक 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१८.सर्व पोलीस अधिक्षक 

१९.सर्व उपविभागीय अधिकारी (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर झासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती 
आपल्या नियंत्रणाखालील संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस 
पाटील यांना पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 

२०.सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी (पोलीस अधिक्षक यांचे मार्फत) 
(यांना विनंती करण्यात येते की, सदर झासन निर्णयाच्या छायांकीत प्रती 
आपल्या नियंत्रणाखालील संबंधित पोलीस ठाणे, संबंधित ग्रामपंचायतींना 
पोहचविण्याची व्यवस्था करावी.) 

२१.सर्व संबंधित गटविकास अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 

परिषद यांचे मार्फत) 
२२.सर्व संबंधित तहसिलदार (जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत) 
२३. निवडनस्ती पोल-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


